अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह संवर्गातील अधिकारी 
यांची दि. ०१.०१.२०२१ व दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९४/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 

३) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-१०२१/प्र.क्र.२२८/तुरुंग-१, दि.२९.११.२०२१. 

४) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-०४२२/प्र.क्र.८४/तुरुंग-१, दि.१८.१०.२०२२. 

५) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
पत्र क्रमांक इएसटी/कार्यकारी/से.जे.सूची/अ.म.का/७१८७/२०२३ कक्ष-१,पुणे-१, 
दि.११.०७.२०२३ 


-शासन परिपत्रक- 


गृह विभागातील कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह 


संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ व ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूची संदर्भ क्रमांक ३ व 


४ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


2. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत नोंदविलेल्या हरकती, आक्षेप विचारात घेऊन, अपर पोळीस 


महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये अधीक्षक 


मध्यवर्ती कारागृह संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ व ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध 


करण्याबाबत झासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने Sad ज्येष्ठतासूची 


अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


३. कारागृह विभागातील अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह यांची संदर्भ क्र.३ व ४ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात 


आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंदविलेला आक्षेप तसेच 


त्याअनुषंगाने अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ 


क्र.५ अन्वये कळविलेळे अभिप्राय, जेष्ठतासूचीतील त्रुटी व सेवानिवृत्त झाळेले अधिकारी इत्यादी बाबी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९४/तुरुंग-१ 


विचारात घेऊन परिशिष्ट "अ" येथील दि.०१.०१.२०२१ ची व परिशिष्ट "ब" येथील दि.०१.०१.२०२२ 


ची ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. सदर अंतिम 


करण्यात आलेली ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पाठविण्यात यावी. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१०१६१४१०४८७३२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GANESH MOHAN (॥1-,//॥1६ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a08089dc01 Ocecf37359d48237bde2fdabcef7 1286 
)32, 


5¢52665157157cefbb8037, postalCode=4000: 
arashtra, 


st=Maharasht 

KAT H AWAT E serialNumber=9F40BA5D0001001ESD7FBO8F 1FO9FA72547 
42312881F9048102F68CD0ED7649F, cn=GANESH MOHAN 
KATHAWATE 
Date: 2023.10.16 14:15:52 +05'30' 


(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रत :१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/ कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग,मुंबई/ 
पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग, औरंगाबाद यांना अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९४/तुरूंग-१ दिनांक १९६ ऑक्टोबर, २०२३ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


१. संवर्गाचे नाव : अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह 


२. वेतनश्रेणी : पीबी (१५६००-३९१०० + ग्रेड पे ७६००/-) 'एस-२५ (७८८००-२०९२००) 
३. दिनांक ०१ जानेवारी २०२१ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.९२.२०२० या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
अ. शि aa संबंधित | जन्मदिनांक शि नियम नेष्ठते पैवानिवृत्ती शैक्षणिव शि 
क्र. | क्रमांक नांव पदावरील ३(२)(अ) दिनांक दिनांक अर्हता 
नियुक्‍ती नुसार 
चा मार्ग- संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 
| 8 | २ 3 v & & | ७ | é ९ | go 
१ १ MAYA साहेबराव कांबळे | पदोन्नती | ०२.०८.१९६२ अ.जा. १८.०३.२००५ | १८.०३.२००५ | ३१.०८.२०२० एम.ए. fe] 
२ २ | श्रो.हिरालाल रामा जाधव | १५.०६.१९६३ | वि.जा.(अ।) | १८.०३.२००५ | १८.०३.२००५ | 30,08. 20R’ बी.ए., | 
एम.एस.डब्ल्यु. 
३ ३ | श्री.जयंत शेगा नाईव 1 ०५.०३.१९६६ अ.ज. | १८.०३.२००५ | १८.०३.२००५ | ३१.०३.२०२४ बी.ए., a 
एम.एस.डब्ल्यु. 
¥ %  । श्री.रमेश विष्णु कांबळे पदोन्नती | ०४.०८.१९६३ अ.जा. २६.०२.२०१३ । २६.०२.२०१३ | २३१.०८.२०२१ बी.कॉम., | ae. | 
एम.एस.डब्ल्यु. 
ष्‌ ५ | श्री.शरद वामनराव पदोन्नती | २९.०५.१९६८ बि.मा.प्र. । ०४.१२.२०१३ | २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०२६ | एल.एल.एम. शासन आदेश 
खटावकर दि.०२.०६.२०२३ 
नुसार मानीव 
दिनांक मंजूर 
करण्यात आला. 
द ६ | श्री.बासुदेब दिगंबर बुरकुले | पदोन्नती । १५.०५.१९६६ अ.ज. २६.०२.२०१३ । २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०२४ एम.ए. i ८5. _. 
9 ७ | श्री.उमाजी तोळाराम पवार पिं ०१.०६.१९६६ | वि.जा.(अ) | २६.०२.२०१३ | २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०२४ एम.ए. 1_1_| 
एकुण पदे- १० 
भरलेली पदे- ०७ 


रिक्‍त पदे- ०३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९४/तुरुंग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०९२३/प्र.क्र.१९४/तुरूंग-१ दिनांक १९६ ऑक्टोबर, २०२३ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -ब 
१. संवर्गाचे नाव : अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह 


२. वेतनश्रेणी : पीबी (१५६००-३९१०० + ग्रेड पे ७६००/-) 'एस-२५ (७८८००-२०९२००) 
३. दिनांक ०९ जानेवारी २०२९२ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२९ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
अ. हि | संबंधित | जन्मदिनांक षि नियम Se पैवानिवृत्ती शैक्षणिव | 
क्र. | क्रमांक नांव पदावरील ३(२)(अ) दिनांक दिनांक अर्हता 
नियुक्‍ती नुसार 
चा मार्ग- संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 
eae 3 v & द्‌ | ७ | ८ ९ | to 
g १ | श्री.हिरालाल रामा जाधव पदोन्नती | १५.०६.१९६३ । वि.जा.(अ) | १८.०३.२००५ | १८.०३.२००५ | ३०.०६.२०२१ बी.ए., 
एम.एस.डब्ल्यु. | 
२ २ | श्री.जयंत शेगा नाईव al ०५.०३.१९६६ अ.ज. १८.०३.२००५ | १८.०३.२००५ | ३१.०३.२०२४ बो.ए., | 
एम.एस.डब्ल्यु. 
ऱि ३ | श्री.रमेश विष्णु कांबळे पदोन्नती | ०४.०८.१९६३ अ.जा. २६.०२.२०१३ | २६.०२.२०१३ | ३१.०८.२०२१ बी.काम., Lee | 
एम.एस.डब्ल्यु. 
डु ४ | श्री.शरद वामनराव | २९.०५.१९६८ । वि.मा.प्र. | ०४.१२.२०१३ | २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०२६ | एल.एल.एम. शासन आदेश 
खटावकर दि.०२.०६.२०२३ 
नुसार मानीव 
दिनांक मंजूर 
करण्यात आला. 
Q ५ | श्री.बासुदेव दिगंबर बुरकुले | पदोन्नती । १५.०५.१९६६ अ.ज. २६.०२.२०१३ | २६.०२.२०१३ | ३१.०५.२०२४ एम.ए. | 2101771 
द ६ | श्री.उमाजी तोळाराम पवार । पदोन्नती । ०१.०६.१९६६ । FASTA) | २६.०२.२०१३ | २६.०२.२०१३ | BR.04. ORY एम.ए. 1 ४. | 
एकुण पदे- १० 
भरलेली पदे- ०६ 
रिक्‍त पदे- ०४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


